गट-ड संवर्गातील पदे निरसीत करण्यासंदर्भात 
क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय व राष्ट्रीय 
छात्र सेना यांची आस्थापना 
महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण १७२१/प्र.क्र.७४/क्रीयुसे-२, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक: १५ डिसेंबर,२०२२ 


वाचा- 


१. क्रीडा संचालनालयाचे पत्र क्रमांक- आस्थाप /आकृतीबंध/२०२१-२२/का.१(भाग-२) /३३०५, 


दि.०२ ऑगस्ट,२०२२ 


२. क्रीडा संचालनालयाचे पत्र क्रमांक- आस्थाप /राछासे/२०२२-२३/का.५/४६६९, 
दि.१० नोव्हेंबर,२०२२ 


३. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.संकीर्ण २०१५/प्र.क्र.५७/२०१५/विसु-१, दि.१४ जानेवारी,२०१६ 


४. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.पदनि ०६१७/प्र.क्र.२०/आपुक, दि.२९ जून,२०१७ 


प्रस्तावना :- 


वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.3 येथील दि.१४.०१.२०१६ च्या शासन निर्णयान्वये, लिपीक 


संवर्गातील गट-ड कर्मचाऱ्यांमधून पदोन्नतीने भरावयाच्या पदांची मर्यादा संवर्ग संख्येच्या २५ टक्के 


वरुन ५० टक्के पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. सदर शासन निर्णयातील अ.क्र.५ येथे गट-ड संवर्गात 


मंजूर पदांपैकी २५ टक्के पदे निरसीत करण्यासाठी सूचना दिल्या आहेत. तसेच वित्त विभागाच्या 


संदर्भाधीन क्र.४ येथील दि.२९.०६.२०१९ च्या परिपत्रकान्वये, वित्त विभागास आकृतीबंधाचा प्रस्ताव 


सादर करताना देखील सदरची पदे निरसीत करण्याबाबत सूचीत केले आहे. यानुसार आयुक्त, 


क्रीडा व युवक सेवा यांनी सदर गट-ड संवर्गातील पदांची आवश्‍यकता तपासून संदर्भाधीन क्र.१ व 


क्र.२ च्या पत्रान्वये, गट-ड संवर्गातील पदे निरसीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा यांनी प्रस्तावित केल्यानुसार, क्रीडा व युवक सेवा 


संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील व राष्ट्रीय छात्र सेना कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील पुढील पदे 


निरसीत करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे- 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण १७२१/प्र.क्र.७४/क्रीयुसे-२ 


क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय, पुणे राष्ट्रीय छात्र सेना आस्थापना 
अ.क्र. | पदाचे नाव | निरसीत करावयाची । अ.क्र. | पदाचे नाव | निरसीत करावयाची 
पदसंख्या पदसंख्या 
a] शिपाई १० शशि उद्वाहक ०२ 
२ लष्कर ५६ 
३ शिपाई ०५ 
४ चौकीदार २० 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२२१२१५१७५४२१६१२१ असा आहे. हा 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात आला आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Ramdas Ganpat Dhumal : 


(रामदास धुमाळ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


(१) मा.मंत्री, क्रीडा व युवक कल्याण यांचे विशेष कार्य अधिकारी 

(२) मा. विधानसभा/विधानपरिषद विरोधी पक्ष नेता 

(३) सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

(४) अपर मुख्य सचिव,वित्त विभाग,मंत्रालय, मुंबई 

(4) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर 
(६) 

(७) 

(८) 

(९) 


६) महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर 
७) आयुक्त, क्रीडा व युवकसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

८) संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी 

९) निवड नस्ती (क्रीयुसे-२). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


